प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (अनुसूचित 
जमाती उपयोजना) अंतर्गत सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र शासनाच्या हिऱ्श्याचा 
पहिल्या हप्त्याचा पहिला भाग निधी 
रू. ११३४९.८२५ लाख व राज्य शासनाचा समरुप 
हिस्सा रु.७५६६.५५० लाख एवढा निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२५९/योजना-१० 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: ३ जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- 
१) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे g. J-912024/9/2023-RH- 
Acct.(2-B), दि.०६.११.२०२३ रोजीचे आदेश. 
२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे पत्र क्र. राव्यक-ग्रागू/लेखा 
(प्रआयो)/ Ast ॥१३॥॥1७॥/अनु.जमाती/२०२३/१८३६, दि.०८.११.२०२३. 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ व 
दि:७&९:१२:१०२१३ 
४) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०८/कार्यासन ६, 
FE.28.92.2023 
शासन निर्णय :- 


प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अनुसूचित जमाती (TSP) उपयोजना घटकांतर्गत 
सन २०२३-२४ या वर्षामध्ये केंद्र शासनाच्या हिळछछ्याचा पहिल्या हप्त्याचा पहिला भाग 
रू.११३४९.८२५ लाख एवढा निधी व समरूप राज्य हिस्सा रू. ७५६६.५५० लाख एवढा निधी असे 
एकूण रु.१८९१६.३७५ लाख इतका निधी खर्च करण्यास व अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे 
वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर खर्च सन २०२३-२४ या वर्षातील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. केंद्र हिश्‍्याचा 
निधी मागणी क्र. टी-५ २५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१)(०५) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (केंद्र हिस्सा ६०%) 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२५९/योजना-१० 


(कार्यक्रम) ३३ अर्थसहाय्य (२५०५ २९९२) व राज्य हिळऱ्याचा निधी मागणी क्र. टी-५ २५०५ ग्रामीण 
रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१)(०६) 
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) ३३ अर्थसहाय्य (२५०५ ए १३८) 
या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
३. प्रस्तुत निधीबाबत उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण-गृहनिर्माण हे आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून (संकेतांक क्रमांक १२०१००५१८३) तसेच संचालक, राज्य व्यवस्थापन 
कक्ष ग्रामीण-गृहनिर्माण हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर निधीचे देयके ठाणे 
कोषागार अंतर्गत उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर येथे पारित करण्यात यावेत. 
४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती 
कार्यासन योजना-२ यांना सादर करण्यात यावी. १) मंजूर केलेली रक्‍कम, 2) कोषागारातून 
काढलेली रक्‍कम, 3) रक्‍कम काढल्याचा देयक क्रमांक व दिनांक, ४ महालेखापाल कार्यालयात 
नोंद झालेल्या रक्‍कमेशी ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 
५. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
करण्याची व कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. अन्यथा 
शासन स्तरावरुन कारवाई केली जाईल. 
६. सदर शासन निर्ण आदिवासी विकास विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.३७४/का.६, 
दि.२९.१२.२०२३ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार तसेच, वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. 3 येथील 
दि.०८.१२.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०३१४५०४०२२२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Sangeeta Madan 
Kholgadge 


Sangeeta 
DN: cn=Sangeeta Madan Kholgadge, 
o=Rural Development Department, 
Madan ousvojane 0 


email=sangeeta.kholgadge@nic.in, 
IS 


Kho Ig ad ge ae 2024.01.03 18:11:30 +05'30' 


(सं. म. खोलगाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई (पाच जादा 
प्रतींसह) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२५९/योजना-१० 


२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, ४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको 
भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 
) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर. 
५) आदिवासी विकास विभाग (कार्यासन -६, ८ व १७), मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
) 
) 


वित्त विभाग (व्यय-१४ व १५) व (अर्थ-१७), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

कार्यासन अधिकारी, वित्त-७, वित्त-१, योजना-१, योजना-२, योजना-५ व योजना-७, 
ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई-४०० ००१. 

८) निवड नस्ती योजना-१०. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


